शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत.... 

प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीच्या अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 
गृह विभाग, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ : १. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ 
२. शा.नि. सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी २००५/९/आरोग्य-३, दि.१९.०३.२००५ 
३. शा.नि. गृह विभाग क्र.पीडब्ल्युएफ १२०४/१४२/प्र.क्र.२/भाग-३/पोल-७, दि.२८.०७.२००६. 
४. शा.नि.सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.बैठक २०१३/प्र.क्र.३५३/१३/राकावि-२, दि.०४.०४.२०१४ 
५. शा.नि. सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.वैखप्र २०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२,दि.१६.०३.२०१६ 
६. शा.नि. गृह विभाग क्र.आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब, दि.०६.०३.२००७, 
७. शासन शुध्दीपत्रक गृह विभाग, आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब, दि.२२.११.२०१७व 
दि.२०.१२.२०१८ 
८. शा.नि. गृह विभाग क्र.आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पो-५ब, दि.२०.०४.२०२१ 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. पोमसं/३१/वै.दे./आर्थिक 
मर्यादा/२६०/ 
२०१५, दि.१६.१२.२०२१ 
१०. शा.नि. सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. वैखप्र २०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३ 


प्रस्तावना : 

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व 
त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधीन रु. ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन 
लाख फक्त) वरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागप्रमुखांना असलेले अधिकार पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक यांना संदर्भ 
क्रमांक ८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

महाराष्ट्र पोलीस दल हे गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील महत्वाचा विभाग असून, मुख्यत्वे राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी पोळीस दलावर आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. 
एमआयएस-१३१५/प्र.क्र. ३५८/पोल-४, दि.१४.०३.२०१६ अन्वये सर्व पोळीस अधिक्षक आणि समादेशक यांना 
वित्तीय अधिकाराकरिता “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु, पोलीस अधिक्षक व 
Paes यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मंजूरीबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत. शासकीय कर्मचारी व 
त्यांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधिन राहून वैद्यकीय देयके तात्काळ निकाली काढण्यासाठी शासन 
निर्णय दि.२०.०४.२०२१ अन्वये रुपये ३,००,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी 
देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुखांना असलेले अधिकार पोलीस 
महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. संदर्भ क्र. ९ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याच्या पोळीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक 
यांच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 


शासन निर्णय : 

सदर झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले शासन निर्णय या मधील तरतुदींच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकारांत खालील प्रमाणे बदल 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 


अ.क्र. सक्षम प्राधिकारी पुर्वीचे अधिकार सुधारित अधिकार 

हि ; विभाग प्रमुख (पोलीस | रुपये- ३,००,०००/- अक्षरी | रुपये ५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 
महासंचालक)/ अपर | रुपये तीन लक्ष) वरील प्रकरणे । लक्ष) वरील प्रकरणे 
पोलीस महासंचाळक 
दर्जाचे पोलीस अधिकारी 

२. विशेष पोलीस | रुपये ३,००,०००/- अक्षरी | रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन 
महानिरीक्षक / पोलीस । रुपये तीन लक्ष) पर्यंतची | लक्ष) वरील परंतु, रुपये ५,००,०००/- 
आयुक्‍त/पोळीस उप | प्रकरणे (अक्षरी रुपये पाच लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 
महानिरीक्षक 

३. पोलीस अधिक्षक/ निरंक रुपये ३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष 
समादेशक पर्यंतची प्रकरणे) 


२. शासन याव्दारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे विभाग प्रमुख (पोलीस 
महासंचालक)/(अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे पोलीस अधिकारी/ विशेष पोलीस महानिरीक्षक / पोलीस 
आयुक्‍्त/पोलीस उप महानिरीक्षक/ पोळीस अधिक्षक/समादेशक यांच्या स्तरावर प्रकरणांना मंजुरी देताना 
महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या शासन 
निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची राहिल. 

३. हा झासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू करण्यात यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली 
प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये. 

४. हे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.५१०३-अ/राकावि-२, दि.०१.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०४२४१४१६५३७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने YOGITA 0001 HOME 
SHRIDHAR MALAP a 
(योगिता मालप) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
Wd: 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३.  मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
8. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - Yoo 032 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरएमई ०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

अपर मुख्य सचिव (गृहो/अपर मुख्य सचिव (अ. व सु./प्र.स. (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (सा.आ.वि), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 

विभाग प्रमुख (पोलीस महासंचाळक)/पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे 
पोलीस अधिकारी/ विशेष पोलीस महानिरीक्षक / पोळीस आयुक्‍त/पोलीस उप महानिरीक्षक/ पोलीस 
अधिक्षक/समादेहाक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍्त/सर्व पोलीस अधिक्षक/सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-५ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


